सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र . २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जून ६-१२ , २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे -२३ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग 


एक - औरंगाबाद विभागीय 


पुरवणी 


ते 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे भाग एक- अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

२३ 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार- अ , चार-ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 

ते 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका ,जिल्हा परिषदा 

२४ 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
५१३ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

५३३ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , 

पदोन्नती इत्यादी 


१ 


नवनिर्माण लोकायत ) अंबाजोगाई ता . अंबाजोगाई जि . बीड नों क्र . 

एफ. 
अधिक्षक सार्वजनिक न्यास नोंदणी यांजकडून 

४३०/ बीड या न्यासामध्ये विलीनीकरण करुन न्यासास योजना मंजुर करुन 

मिळणेसाठी मु . सा.वि.व्य . अधिनियम १९ ५० चे कलम ५० ( अ ) ( २) अन्वये 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय प्रेमद्य ( नहार ) बिल्डींग , औटी 

अर्ज केला आहे आणि . 
मंगल कार्यालया जवळ , एस.बी. आय.बँक समोर , जालना रोड , बीड ४३११२२ . 

ज्या अर्थी वरील सार्वजनिक न्यासासंबंधात कलम ५० ( अ ) ( २ ) 
चौकशीची जाहीर नोटीस 

अन्वये दोन न्यासाची विलनीकरण करुन योजना करणेसाठी मा . धर्मादाय 
( सन १ ९ ५० चा मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमाचे कलम उप आयुळतासो , बीड विभाग , बीड हे चौकशी करणार आहेत . 
५० ( अ ) ( २ ) 

त्या अर्थी, हितसंबंधीत लोकांच्या माहितीसाठी सदर नोटीस प्रसिध्द 
सन २०१ ९ चा अर्थ क्रमांक : ३६५ / २०१९.- सार्वजनिक न्यासाचे नांव करण्यांत येत आहे . या कामी कोणाला काही सांगावयाचे असेल किंवा 
बालक मंदीर, अंबाजोगाई, ता.अंबाजोगाइ जि . बीड नोंदणी क्र . एक -३४/ किंवा काही हरकत घ्यावयाची असेल अगर पुरावा देणचा असेल त्यांनी 
बीड 

त्यांची लेखी कैफियत सर्व पुरावे/ कागदपत्रांसह ही नोटीस प्रसिध्द झाल्या 

तारखेपासून ३० तीन दिवसांचे आत किंवा सदरचे प्रकरण दि . ०१.०६.२०१९ 
१. बालक मंदीर , अंबाजोगाई, जि . बीड 

रोजीच्या बोर्डवर ठेवण्यात आले आहे . या दिवशी स्वतः/ वकिला मार्फत 
नो क्र .३४ / बीड मार्फत सौ.सुशिला दिवाकर कौलूरकर 

व्यक्तिशः अथवा टपालाने या कार्यालयामध्ये सादर करावे . त्यानंतर 
२ . मानवलोक ( मराठवाडा नवनिर्माण लोकायत , अंबाजोगाई 

आलेल्या कैफियतीचा विचार केला जाणार नाही . या कामी वरील मुदतीत 

कोणाची काही हरकत आली नाही तर हरकत नाही असे समजून चौकशीचे 
नो क्र . एफ ४३० / बीड मार्फत श्री . अनिकेत द्वारकादास लोहीया 

काम पुढे चालवून निकाली काढण्यात येईल . 
ज्या अर्थी वरील अर्जदार यांनी वर नमुद बालक मंदीर , अंबाजोगाई , 

सदरचे प्रकरण दि . ०१.०६.२०१९ रोजी बोर्डवर आहे. 
ता . अंबाजोगाई जि.बीड नों.क्र . एफ-३४/ बीड हा न्यास मानवलोक ( मराठवाडा 
औ . भाग १ - २३ 

५१३ 


५१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


. 


३ 


सदरची नोटीस माझ्या सहीने व मा . धर्मादाय उप आयुक्तसो, बीड विभाग , 
बीड यांचे शिक्क्यानिशी आज दि . ०४.०५.२०१ ९ रोजी दिली. 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


बीड , ४.०५.२०१९ 


बी.एच.शेकडे, अधिक्षक न्याय शाखा , 


वाचाः- श्री आर.के.पुरोहीत , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचे पत्र क्र .७ ९ ७/ २०१ ९ दिनांक ०१.०४.२०१९ . 


सार्वजनिकन्यास नोंदणी कार्यालय, 


कार्यालयीन आदेश 


बीड विभाग , बीड, 


२ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


क्र.ब-२( १)/ २९९ ४/ २०१ ९ श्री आर.के.पुरोहीत , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 
५० अन्वये दिनांक ०४.०४.२०१ ९ व ०५.०४.२०१९ या ( ०२ ) दिवसाची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०६.०४.२०१९ व ०७.०४.२०१९या दोन 
दिवसांचा सुट्ट्यांचा फायदा जोडून , दिनांक ०३.०४.२०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०८.०४.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


आदेश 


फौजदारी प्राक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ ( २) प्रमाणे मनाई 
आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री आर.के.पुरोहीत , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


क्र ./ २०१९ / आरबी डेस्क -१/ पोल -१/ १४४/ लोसनि २०१९:- ज्याअर्थी ३९ 
बीड लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ साठी EVM मशिन्स 
साठविणे , त्यांचे रॅण्डमायझेशन करणे, विधानसभा निहाय्य वितरण करणे 
व मतदानानंतर मशिन्स सुरक्षागृहात ठेवणे इत्यादी व इतर अनुषंगिक 
कामांसाठी कृषि उत्पत्र बाजार समिती कुर्ला, रोड , बीड येथील गोदाम 
क्रमांक ०१ ते ०९ ( परिसरासह ) नऊ गोदाम तसेच शितगृहाची इमारत 
अधिग्रहीत करण्यांत आलेली आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर.के.पुरोहीत , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


श्री आर.के.पुरोहीत , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या 
न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्री.पी.बी.तौर, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पाहावे . 


आणि ज्याअर्थी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, कुर्ला, रोड बीड, येथील 
गोदाम क्रमांक ०१ ते ०९ (परिसरासह ) ही नऊ गोदाम तसेच शितगृहाची 
इमारत या वास्तुमध्ये इतर व्यक्तींना प्रवेशास बंदी करण्याबाबत फौजदारी 
पाक्रिया संहिता १९ ७३ कलम १४४ ( २) प्रमाणे मनाई आदेश लागु करण्याची 
आवश्यकता असल्याची माझी खात्री झालेली आहे . 


उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या 
आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचा- यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर 
देयकावर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपचा अधिकार श्री . पी.बी.तौर सह दिवाणी न्याधीश , करिष्ठ 
स्तर , लोहा यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 


त्याअर्थी, मी आस्तिक कुमार पाण्डेय , जिल्होदंडाधिकारी बीड , कृषि 
उत्पत्र बाजार समिती, कुर्ला रोड बीड येथील गोदाम क्रमांक ०१ ते ०९ 
( परिसरासह) ही नऊ गोदाम तसेच शितगृहाची इमारत परिसरातील सर्व 
संबंधितांना नोटीस देवून त्याच म्हणणे ऐकुन घेणे सद्य स्थितीत शक्य 
नसल्याने खालील बाबी करण्यास एकतर्फी मनाई आदेश देत आहे . 


नांदेड , ०३ एप्रिल , २०१ ९ 


एस.आर.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


सदर अधिग्रहीत क्षेत्रामध्ये निवडणुक कामावरील नियुक्त अधिकारी व 
कर्मचारी यांचे शिवाय अन्य व्यक्तीस जिल्हाधिकारी बीड तथा निवडणुक 
निर्णय अधिकारी ३९ बीड लोकसभा मतदारसंघ यांचे पुर्व परवानगी शिवाय 
प्रवेश असणार नाही. 


४ 


हे आदेश उक्त ठिकाणच्या परिसरात दिनांक २९/ ०३ / २०१ ९ रोजीचे 
सकाळी ०६.०० वा पासून ते दिनांक २४.०५.२०१९ रोजीचे०६.०० वाजेपर्यंत 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


लागु राहतील . 


सदरचे आदेश दिनांक २८.०३.२०१९ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी 
दिले . 


वाचा:- एन.एस निसळ ,सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार 
यांचे पत्र जा.क्र . २५७/ २०१९ दि . ०१.०४.२०१९ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज. 


बीड , दिनांक २८ / ३/ २०१ ९ 


कार्यालयीन आदेश 


स्वाक्षरीत , 


आस्तिक 

कुमार पाण्डेय , 
जिल्हादंडाधिकारी बीड . 


क्र.ब -२( १ )/ ३०४८ / २०१९ श्री . एन.एस निसळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दिनांक ०८.०४.२०१ ९ ते १२.०४.२०१९ पर्यंत ( दोन्ही दिवस 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


५१५ 


धरुन ) या एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दि . ०६.०४.२०१९ 
व दिनांक ०७.०४.२०१९ या दोन दिवसाचा सुट्टयांचा फायदा जोडून , 
दिनांक ०५.४.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनतर पासून ते दिनांक 
१३.०४.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवागीसह मंजूर केली आहे . 


५० अन्वये दिनांक ११.०४.२०१९ ते १२.०४.२०१९ या एकूण ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा, दिनांक १०.०४.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक १३.०४.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश 
१ , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एन.एस निसळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एन.एस निसळ, सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर त्या पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम ९ १८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त 
सह जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल असते . 


भाग - २ 


श्री.ए.आर.धामेचा, सह जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . व्ही.के.मांडे जिल्हा 
न्यायाधीश-६, नांदेड यांनी पाहावा . 


नांदेड , १० एप्रिल , २०१ ९ . 


दि.अ.धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


श्री.एन.एस निसळ , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या 
कार्यालयाचा दिनांक ०६.०४.२०१९ व ०७.०४.२०१९ या कालावधीतील विशेष 
अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार श्रीमती एस.एन.सचदेव ,दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी तर दिनांक ०८.०४.२०१ ९ व १२.०४.२०१ ९ या 
कालावधीतील कार्यभार श्री . ए.व्ही.कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , जोड न्यायालय मुखेड यांनी पाहावा तसेच सदर न्यायालयाचा दिनांक 
०६.०४.२०१ ९ व ०७.०४.२०१९ या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार श्री.एस.डी.तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,कंधार 
यांनी तर दिनांक ०८.०४.२०१९ते १२.०४.२०१९ या कालावधीतील कार्यभार 
श्री.एल.बी.एम.एम.ए.सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 


६ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


यांनी पहावा. 


वाचलेः- श्री.आर.के.पुरोहीत , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, लोहा यांचे 
पत्र जा.क्र .८७० / २०१९ , दिनांक १०.०४.२०१९ . 


कार्यालयीन आदेश 


दिनांक ०८.०४.२०१ ९ ते १२.०४.२०१९ या कालावधीतील दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर,कंधार यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मच्याऱ्यांच्या 
वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश 
रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्री . एल.बी.एम.एम.ए. 
सय्यद , सह दिवाणी न्याधीश , करिष्ठ स्तर कंधार यांना याव्दारे प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


क्र.ब -२( १)/ ३१४४/ २०१९:- श्री.आर.के.पुरोहीत, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . १५.०४.२०१९ ते १७.०४.२०१९ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन) या 
एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १४.०४.२०१९ व 
रजेच्या पुढे दिनांक १८.०४.२०१९ व १९ .०४.२०१९ या एकूण तीन दिवसांचा 
सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक १३.०४.२०१ ९ रोजीच्या संपन्न होणा- या 
सी.आय.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रमानंतर पासून ते दिनांक २०.०४.२०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते 


नांदेड , ०५ एप्रिल, २०१९ . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड. 


५ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.आर.के.पुरोहीत , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ 

अन्वये प्रमाणित क र याता येते की , 
श्री.आर.के.पुरोहीत , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


वाचा: - श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड 
यांचे पत्र जा.क्र .५१२९/ २०१९ , दि . १०.०४.२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


कार्यालयीन आदेश 


श्री.आर.के.पुरोहीत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या 
न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्री पी.बी.तौर, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पाहावे . 


क्र.ब -२( १)/ ३१६९ / २०१८ श्री.ए.आर.धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश 
१ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम 


५१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१ ९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र २१५९/ २०१९,दि .११.०४.२०१९ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या 
आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचा- यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर 
देयकावर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपचा अधिकार श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्याधीश, करिष्ठ 
स्तर , लोहा यांना याव्दारे प्रदान करण्यात येत आहे . 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड ,१० एप्रिल , २०१९ 


क्र.ब -२( १)/ ३२९ ७/ २०१९ श्रीमती एन.एल.गायकवाड, सहावे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०९ .०४.२०१ ९ ते १०.०४.२०१ ९ या 
एकूण (०२) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत . 


एस.आर.खरात , 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल.गायकवाड , सहावे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


७ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाः- श्री.एल.बी.एम.एम.ए.सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
कंधार यांचे पत्र क्रमांक ६१३ / २०१९ दि . १०.०४.२०१९ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज, वैदयकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन.एल.गायकवाड ,सहावे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


कार्यालयीन आदेश 


भाग-२ 


क्र.ब -२( १ )/ ३२१५ / २०१९ :- श्री.एल.बी.एम.एम.ए.सय्यद , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर ,कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ०८.०४.२०१ ९ ते ० ९.०४.२०१ ९ या 
एकूण (०२) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैदयकीय कारणास्तव कार्येत्तर मंजूर 
करण्यात येते . 


श्रीमती एन.एल.गायकवाड , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार स्थायी आदेशान्वये 
श्रीमती बी.एम.एन. देशमुख यांनी पाहीला आहे. 


नांदेड , १२ एप्रिल , २०१ ९ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एल.बी.एम.एम.ए.सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ , स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ 

प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री.एल.बी.एम.एम.ए.सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


अन्वये 


९ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


भाग-२ 


वाचा:- श्री.एन.डी.जाधव ,दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,उमरी यांचे 
पत्र जा.क्र .३३१/ २०१९ ,दि . ०९ .०४.२०१९ , सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


श्री.एल.बी.एम.एम.ए.सय्यद, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांच्या कार्यालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्री एस.डी.तारे , 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कंधार यांनी पाहीला आहे . 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड , १२ एप्रिल , २०१ ९ 


एस.एस.खरात , 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , 


क्र.ब -२( १ )/ ३२१६ / २०१ ९ :- श्री.एन.डी.जाधव,दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १५.०४.२०१९ ते २०.०४.२०१९ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण (०६ ) दिवसांची अर्जित रजा,रजेच्या मागे दि . 
१४.०४.२०१ ९, व रजेच्या पुढे दिनांक २१.०४.२०१ ९ या एकूण दोन 
दिवसांच्या सुट्ट्यांचा फायदा जोडून दि . १३.०४.२०१ ९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२.०४.२०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


नांदेड . 


८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एन.डी.जाधव,दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, उमरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


वाचाः- श्रीमती एन.एल.गायकवाड , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे दि . ११.०४.२०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश , 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


५१७ 


तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एन.डी.जाधव ,दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


, 


उपरोक्त कालावधीतील श्रीमती एस.पी.पैठणकर ,दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हादगांव यांच्या न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व 
कर्मचा- यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकावर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे 
व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्री.जी.ए.घुले ,सह 
दिवाणी न्याधीश , कनिष्ठ स्तर ,हदगांव यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत येत 
आहे . 


श्री.एन.डी.जाधव,दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , उमरी यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्री . 
ए.एन.पठाण सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पहावा . 


नांदेड , १२ एप्रिल , २०१ ९ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


उपरोक्त कालावधीतील श्री.एन.डी.जाधव,दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , उमरी यांच्या न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकावर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे 
व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्री.ए.एन.पठाण 
सह दिवाणी न्याधीश , करिष्ठ स्तर भोकर यांना याव्दारे प्रदान करण्यांत 
येत आहे . 


११ 


प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


नांदेड , १० एप्रिल, २०१९ . 


एस.आर.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


पहाः- १. श्री.व्ही.एस.गायके , जिल्हा न्यायाधीश-१, कंधार यांचे पत्र 
जा.क्र .४०० / २०१९ , दिनांक १७.०४.२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत 
रजेचा अर्ज , वैद्यकिय प्रमाणपत्रासह व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


१० 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाः- श्रीमती एस.पी.पैठणकर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हादगांव 
यांचे पत्र क्र .१४०५/ २०१ ९ दि . १०.०४.२०१ ९ अन्वये सादर केलेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


क्र.ब -२( १ )/ ३४३४/ २०१ ९ :- श्री.व्ही.एस.गायके , जिल्हा न्यायाधीश 
१ ,कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा )नियम १९८१, मधील नियम -६१ 
अन्वये दिनांक ११.०४.२०१ ९ व १२.०४.२०१९ या दोन ( ०२ )दिवसाची 
परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव मुख्यालय सोडण्याची परवानगी सह 
कार्योत्तर मंजुर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.व्ही.एस.गायके , जिल्हा न्यायाधीश 
१ , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १ ९८१ च्या नियम ३ ९-ब खालील 
तळ टिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते 
श्री.व्ही.एस.गायके, जिल्हा न्यायाधीश -१, कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

( दोन ) 


कार्यालयीन आदेश 


की , 


क्र.ब-२( १)/३२१४/२०१९:- श्रीमती एस.पी.पैठणकर ,दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हादगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १५.०४.२०१ ९ ते १७.०४.२०१ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दि . 
१४.०४.२०१९ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून दिनांक १३.०४.२०१९ रोजी 
संपन्न होणा - या न्यायीक अधिका - यांच्या सी.आर.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रमांनंतर 
पासून 

ते दिनांक १८.०४.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.पी.पैठणकर दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हादगांव हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येतेकी , श्रीमती एस.पी.पैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हादगांव हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


श्री.व्ही.एस.गायके , जिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधार यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे श्री.एच.आर.वाघमारे , 
जिल्हा न्यायाधीश-४ , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , २० एप्रिल , २०१ ९ 


एस.एस.खरात , 
प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


१२ 


भाग-२ 


श्रीमती एस.पी.पैठणकर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हादगांव 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्री.ए.जी.घुले , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हादगांव यांनी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/(प्रशा )/ २४३३/ १९ ,दिनांक 
३० मार्च, २०१९ . 

२.श्री.जे.एम.दळवी , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२, उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा.क्र .२९ ०१/ १ ९ , दिनांक ११ एप्रिल , २०१ ९ अन्वये सादर केलेले 
विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 


पहावा . 


५१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१ ९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


( सोबत - वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र.) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.आय.एम नाईकवाडी, ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


आदेश 


जर श्री.आय.एम.नाईकवाडी,हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ७ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मनाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


क्र.काव्यावि /(प्रशा) २८५८ / २०१९ :- श्री.जे.एम.दळवी , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-२, उस्मानाबाद यांची दिनांक ३० मार्च, २०१९ ते दिनांक ०१ 
एप्रिल, २०१ ९ रोजीचा ( ०३ ) तीन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुण 
परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१,मधील नियम -६१ 
नुसार मंजुर करण्यात येवुन , सदील कालावधीत मुख्यालय सोडण्यास 
परवानगी देण्यात येते . 


( दोन ) 


श्री.आय.एम.नाईकवाडी , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मनाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाच कार्यभार हा श्रीमती.ए.ए.शिंदे, ८ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


. 


उस्मानाबाद , ०२ एप्रिल , २०१ ९ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.जे.एम.दळवी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
२, उस्मानाबाद म्हणून काम पाहात आहेत . 

जर श्री.जे.एम.दळवी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.जे.एम.दळवी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२, उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती 
आर.जे.राय तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद , 


उस्मानाबाद , १५ एप्रिल , २०१ ९ . 


१४ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


पहाः- १.श्रीमती.ए.एस.बिराजदार , २ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , उस्मनाबाद यांचे पत्र जा.क्र .२१४०/ १ ९ , दिनांक ०२ एप्रिल , २०१ ९ 
अन्वये सादर केलेल विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


१३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


पहाः- १.श्री.आय.एम.नाईकवाडी , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, उस्मनाबाद यांचे पत्र जा.क्र .२० ९ ६/ १९ , दिनांक ०१ एप्रिल , २०१ ९ 
अन्वये सादर केलेल विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि/( प्रशा ) २४९९ / २०१९ :- श्रीमती.ए.एस.बिराजदार , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०६ एप्रिल, २०१९ ते दिनांक ० ९ एप्रिल , २०१ ९ 
रोजीचा ( ०४) चार दिवसांचा कार्यभार हा श्री.के.सी.कलाल , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी ,प्र.वर्ग.उस्मानाबाद यांनी 
सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारत घेता श्रीमती.ए.एस.बिराजदार , २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक ०८ व ० ९ एप्रिल, २०१ ९ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१,मधील नियम -५० नुसार (रजेमागील 
दिनांक ०६ व ०७ एप्रिल, २०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवुन,दिनांक ०५ एप्रिल , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासुन ते १० एप्रिल ,२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


क्र.काव्यावि/( प्रशा) २४८२/२०१९:-श्री.आय.एम.नाईकवाडी, ७ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मनाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०४ एप्रिल , २०१९ ते दिनांक १४ 
एप्रिल , २०१९ रोजीचा ( ११ ) दिवसांचा कार्यभार हा श्रीमती.ए.ए.शिंदे, ८ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारत 
घेता श्री.आय.एम.नाईकवाडी, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मनाबाद यांची दिनांक ०४ एप्रिल,२०१९ 
ते दिनांक १२ एप्रिल २०१९ या (९ ) नऊ दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१,मधील नियम -५० नुसार ( रजेपुढील दिनांक 
१३ व १४ एप्रिल ,२०१ ९ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवुन ,दिनांक ०३ एप्रिल, २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन 
ते १५ एप्रिल ,२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती.ए.एस.बिराजदार , हया २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील. 

जर श्रीमती.ए.एस.बिराजदार , हया सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या आसत्या . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


५१ ९ 


( दोन ) 


१६ 


श्रीमती.ए.एस.बिराजदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाच कार्यभार हा श्री.के.सी.कलाल , रे 

सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १.श्री.व्ही.बी.घाडगे ,६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ,वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र .२१८६/ १ ९, दिनांक ०३ एप्रिल , २०१९ अन्वये 
सादर केलेल्या विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज 


उस्मानाबाद , ०३ एप्रिल , २०१९ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


आदेश 


क्र.काव्यावि /( प्रशा) २६१ ९/ २०१९ :- श्री.व्ही.बी.घाडगे ,६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ,वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १५ एप्रिल , २०१ ९ ते दिनांक १७ एप्रिल , २०१९ 
रोजीचा ( ०३ ) तीन दिवसांचा कार्यभार हा श्री.आय.एम.नाईकवाडी, ७ 
वे, सहदिवाणीन्यायाधीश , वरिष्ठस्तर,वअतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारत घेता श्री.व्ही.बी.घाडगे , ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १५ एप्रिल,२०१ ९ ते दिनांक १७ एप्रिल २०१ ९ या 
( ०३ ) तिन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९ ८१,मधील नियम-५० नुसार मंजुर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.व्ही.बी.घाडगे, ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर,व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


जर श्री.व्ही.बी.घाडगे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ,व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


१५ 
प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १.जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/(प्रशा)/ २४३४/ १९ , दिनांक 
३० मार्च, २०१ ९ . 

२.श्री.एम.डी.ठोंबरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कळंब यांचे पत्र जा.क्र .१५०० / १९ , दिनांक ०२ एप्रिल , २०१९ अन्वये प्रप्त 
झालेल्या विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि /(प्रशा ) २५५९ / २०१९: - श्री.एम.डी.ठोंबरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,व न्यायदंडाधिकारी,प्र.वर्ग. कळंब यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक ०३ एप्रिल , २०१९ ते दिनांक ०७ एप्रिल , २०१९ रोजीचा ( ०५ ) पाच 
दिवसांचा कार्यभार हा श्री.एस.एस.उबाळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, व न्यायदंडाधिकारी ,प्र.वर्ग, कळंब यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती 
विचारत घेता श्री.एम.डी.ठोंबरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग . कळंब यांची दिनांक ०३ एप्रिल, २०१९ ते दिनांक ०५ 
एप्रिल २०१९ या ( ०३ ) तिन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९ ८१,मधील नियम -५० नुसार (रजे पुढील दिनांक ०६ व ०७ 
एप्रिल, २०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येवुन ,दिनांक ०२ एप्रिल , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक 
०८ एप्रिल ,२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.डी.ठोंबरे , हे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर ,व न्यायदंडाधिकारी ,प्र.वर्ग. कळंब म्हणून काम पहातील . 

जर श्री.एम.डी.ठोंबरे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी,प्र.वर्ग. कळंब म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.एम.डी.ठोंबरे , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग. कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व संदर्भीय आदेश क्र .१ अन्वये त्यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेला २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग . कळंब यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०३ एप्रिल २०१ ९ 
रोजीचा कार्यभार हा श्री.एस.एस.उबाळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग:कळंब यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद, ०५ एप्रिल , २०१९ 

ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


श्री.व्ही.बी.घाडगे,६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांच्यासदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.आय.एम.नाईकवाडी , ७ वे , 
सहदिवाणीन्यायाधीश, वरिष्ठस्तर ,व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


. 


उस्मानाबाद, ०८ एप्रिल , २०१ ९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 


प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १.जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ २२७६ / १९, दिनांक 
२६ मार्च, २०१९ . 

२.श्री.ए.ए.शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र २० ९४/ १९ , दिनांक ३० मार्च, २०१ ९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


५२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


( दोन ) 


आदेश 


क्र.काव्यावि/( प्रशा )२५०० / २०१८ ९:-श्री.ए.ए.शिंदे, ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक २९ मार्च, २०१९ या ( ०१) एक दिवसांची वाढीव अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम- ५० नुसार , मंजूर 
करण्यात येते. 


सौ.एन.पी.पवार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मनाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १३ 
एप्रिल,२०१९ ते १७ एप्रिल २०१९ रोजीचा कार्यभार हा सौ.यु.व्ही.इंदापुरे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर,व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
यांच्याकडे आणि दिनांक १८ व १ ९ एप्रिल ,२०१९ रोजीचा कार्यभार हा 
श्री.व्ही.बी.घाडगे ,६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद, ०८ एप्रिल , २०१९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.श्री.ए.ए.शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पाहात आहेत . 

जर श्री.ए.ए.शिंदे, ४ थे सह हे सदरील रजेवर गेले नसते तर 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.ए.ए.शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा आय.एम.नाईकवाडी, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


उस्मानाबाद , ०२ एप्रिल, २०१ ९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


१ ९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १.श्री.एस.बी.साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, उमरगा यांचे 
पत्र जा.क्र .४२५/ १९ , दिनांक ०५ एप्रिल, २०१ ९ अन्वये प्रप्त झालेल्या विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि /(प्रशा ) २६२१ / २०१९:- श्री.एस.बी.साळुखे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ , उमरगा यांची दिनांक १५ एप्रिल , २०१९ ते दिनांक १७ 
एप्रिल , २०१९ रोजीचा ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१,मधील नियम -५० नुसार(रजेच्या मागील दिनांक 
१३ व १४ एप्रिल २०१९ आणि रजेपुढील दिनांक १८ व १९ एप्रिल २०१९ या 
चार दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजुर करण्यात येवून,दिनांक १२ 
एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० एप्रिल २०१ ९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देयात 
येते . 


१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः- १.सौ.एन.पी.पवार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मनाबाद यांचे पत्र जा.क्र .२२८२/ १ ९ , दिनांक ०८ एप्रिल , २०१९ अन्वये 
सादर केलेल विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.बी.साळुखे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश 
१, उमरगा म्हणून काम पहातील . 


आदेश 


जर श्री.एस.बी.साळुखे,हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


क्र.काव्यावि/( प्रशा) २६२०/ २०१९:- सौ.एन.पी.पवार , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मनाबाद 
यांची दिनांक १५ एप्रिल , २०१९ ते दिनांक १७ एप्रिल, २०१ ९ रोजीचा 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९ ८१,मधील नियम -५० नुसार (रजेमागील दिनांक १३ व १४ एप्रिल ,२०१ ९ 
आणि रजेपुढील दिनांक १८ व १९ एप्रिल , २०१९ या चार दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन ,दिनांक १२ एप्रिल ,२०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते २० एप्रिल ,२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री.एस.बी.साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेलाजिल्हा न्यायधिश-१ , उमरगा यांच्या न्यायालयाचा विशेष 
कामाचा कार्यभार हा श्री.एस.ए.ए.आर.औटी ,जिल्हा न्यायाधीश -१, 
उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि प्रशासकीय कामाचा कार्यभार हा श्री . 
एन.के.कारंडे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत 
येतो . 


उस्मानाबाद , ०८ एप्रिल, २०१९ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ.एन.पी.पवार , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मनाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


ओमप्रकाश प.जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


जर सौ.एन.पी.पवार , हया सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मनाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


५२१ 


२० 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १.श्री.टि.पी.मोटे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
तुळजापूर यांचे पत्र जा.क्र .१३४६/ १ ९, दिनांक ०८ एप्रिल , २०१९ अन्वये प्रप्त 
झालेल्या विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि/(प्रशा) २८६० / २०१९:- श्री.एन.जी.गोसावी , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश,वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २२ एप्रिल , २०१९ ते दिनांक 
२८ एप्रिल , २०१ ९ रोजीचा ( ०७) सात दिवसांचा कर्यभार हा श्री.ए.ए.शिंदे , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
उस्मानाबाद यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारात घेता 
श्री.एन.जी.गोसावी, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ,वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांचीदिनांक २२ एप्रिल २०१९ ते २६ 
एप्रिल २०१९ या (०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१,मधील नियम -५० नुसार (रजेच्या पुढील दिनांक २७ व 
२८ एप्रिल २०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजुर करण्यात 
येवून ,दिनांक २१ एप्रिल , २०१९ रोजी सी.आय.एस.प्रशिक्षण संपल्यानंतर 
पासून ते दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


क्र.काव्यावि/( प्रशा ) २७८० / २०१९:- श्री.टि.पी.मोटे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, तुळजापूर यांची दिनांक 
१५ एप्रिल , २०१९ ते दिनांक १७ एप्रिल , २०१९ रोजीचा ( ०३) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९ ८१, मधील 
नियम -५० नुसार(रजेच्या मागील दिनांक १३ व १४ एप्रिल २०१९ आणि 
रजेपुढील दिनांक १८ व १९ एप्रिल २०१९ या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजुर करण्यात येवून,दिनांक १२ एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यांत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देयात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.टि.पी.मोटे, हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी,प्र.वर्ग,तुळजापूर म्हणून काम 
पहातील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एन.जी.गोसावी, ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


जर श्री.एन.जी.गोसावी,हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश,वरिष्ठ स्तर,व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते 


. 


जर श्री.टि.पी.मोटे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी ,प्र.वर्ग, तुळजापूर म्हणून कार्यरत 
राहिले असते 


( दोन ) 


( दोन ) 
श्री.टि.पि.मोटे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, तुळजापूर यांच्या न्यायालयाचादिनांक १३ व १४ 
एप्रिल २०१९ रोजीचा कार्यभर हा श्रीमती एस.ए.कानशिडे, दिवाणी न्यायाधीश, 
क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग, तुळजापुर यांच्याकडे अणि दिनांक 
१५ एप्रिल २०१९ ते १९ एप्रिल २०१९ रोजीचा कार्यभार श्री.आर.एन.गायकवाड , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी,प्र.वर्ग, तुळजापूर 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


श्री.एन.जी.गोसावी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर ,व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जीत रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.ए.ए.शिंदे ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश,व स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , १५ एप्रिल , २०१९ . 


उस्मानाबाद , ० ९ एप्रिल, २०१ ९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


ओमप्रकाश प.जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२१ 


२२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


. 


पहा:- १.श्री.एन.जी.गोसावी, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश,वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र .२३ ९९ / १९ , दिनांक १२ एप्रिल, २०१९ 
अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


पहा:- १.श्री.व्ही.बी.घाडगे ,६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र .२१८५/ १ ९ , दिनांक ०३ एप्रिल , २०१ ९ अन्वये 
प्रप्त झालेल्या विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


५२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१ ९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


आदेश 


क्र.काव्यावि/( प्रशा ) २८५९ / २०१९ :- श्री.व्ही.बी.घाडगे,६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश,वरिष्ठ स्तर,व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २२ एप्रिल, २०१९ ते दिनांक २४ एप्रिल , २०१ ९ 
रोजीचा ( ०३ ) तीन दिवसांचा कार्यभार हा श्री.आय.एम.नाईकवाडी ,७ 
वे , सह दिवाणी न्यायाधीश ,वरिष्ठ स्तर ,व न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी 
सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारत घेता श्री.व्ही.बी.घाडगे ,६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश,वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
यांची दिनांक २२ एप्रिल , २०१ ९ ते दिनांक २४ एप्रिल २०१९ या ( ०३ ) तिन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१,मधील 
नियम-५० नुसार मंजुर करण्यात येते . 


दिनांक १८ व १९ एप्रिल २०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक १७ एप्रिल ,२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासुन ते दिनांक २० एप्रिल,२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.श्री.ए.ए.शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पाहातील. 

जर श्री.ए.ए.शिंदे,हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर ,व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.ए.ए.शिंदे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद , यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.एन.जी.गोसावी , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


वरिष्ठ स्तर, व 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.व्ही.बी.घाडगे, ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर ,व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


जर श्री.व्ही.बी.घाडगे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर ,व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


उस्मानाबाद, १६ एप्रिल , २०१ ९ . 


( दोन ) 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

उस्मानाबाद . 


श्री.व्ही.बी.घाडगे ,६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आय.एम.नाईकवाडी , ७ वे, सह 
दिवाणीन्यायाधीश, वरिष्ठस्तर ,व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


२४ 


उस्मानाबाद , १५ एप्रिल , २०१ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १.श्री.एस.पी. राचकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, परंडा यांचे पत्र जा.क्र १३०८ / १९, दिनांक २२ एप्रिल, २०१९ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


२३ 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १.श्री.ए.ए.शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र २४५०/ १९ , दिनांक १६ एप्रिल , २०१ ९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


क्र.काव्यावि /(प्रशा)३०४२/ २०१९:-श्री.एस.पी. राचकर,२ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,व न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग, परंडा यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक २३ एप्रिल , २०१९ ते दिनांक २८ एप्रिल २०१ ९ या ( ०६ ) सहा 
दिवसांचा कार्यभार हा श्री.एम.आर.सोवनी, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यादंडाधिकारी , प्र.वर्ग, परंडा यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती 
विचारात घेता श्री.एस.पी. राचकर,२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, व न्यायदंडाधिकारी,प्र.वर्ग , परंडायांची दिनांक २३ एप्रिल २०१९ ते 
दिनांक २६ एप्रिल २०१९ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार,(रजेपुढील 
दिनांक २७ व २८ एप्रिल २०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक २२ एप्रिल ,२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासुन ते दिनांक २९ एप्रिल ,२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


आदेश 


क्र.काव्यावि/( प्रशा) २ ९ २७/ २०१८ ९:-श्री.ए.ए.शिंदे, ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १६ एप्रिल, २०१९ ते दिनांक १ ९ एप्रिल २०१ ९ या ( ०४ ) चार 
दिवसांचा कार्यभार हा श्री.एन.जी.गोसावी, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यादंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांनी सांभाळण्यास 
दिलेली सहमती विचारात घेता श्री.ए.ए.शिंदे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची दिनांक 
१६ व १७ एप्रिल २०१९ या (०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम- ५० नुसार ,(रजेपुढील 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.पी. राचकर ,२ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,व न्यायदंडाधिकारी,प्र.वर्ग, परंडा म्हणून काम 


पाहातील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


५२३ 


२६ 


जर श्री.एस.पी. राचकर, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी ,प्र.वर्ग, परंडा , म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


( दोन ) 


श्री.एस.पी. राचकर ,२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी ,प्र.वर्ग , परंडा , यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.एम.आर.सोवनी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , परंडा यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


पहाः- १.श्री.आर.एन.गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, तुळजापुर यांचे पत्र जा.क्र १४३०/ १ ९ , दिनांक १५ एप्रिल , २०१ ९ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


उस्मानाबाद , १६ एप्रिल , २०१९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


क्र.काव्यावि /( प्रशा) १९ २८/ २०१९:-श्री.आर.एन.गायकवाड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग,तुळजापुर यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक २२ एप्रिल, २०१९ ते दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ या 
( ०३ ) तीन दिवसांचा कार्यभार हा श्री.टी.पी.मोटे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, तुळजापुर , यांनी 
सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारात घेता श्री.आर.एन.गायकवाड , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापुर यांची 
दिनांक २२ एप्रिल २०१९ ते दिनांक २४ एप्रिल २०१९ या ( ०३ ) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील 
नियम- ५० नुसार,दिनांक २१ एप्रिल २०१९ रोजीचे सी.आय.एस.प्रशिक्षणास 
उपस्थित राहण्याच्या अटीवर मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक २१ एप्रिल,२०१९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक २५ एप्रिल , २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.आर.एन.गायकवाड, सह 

दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग,तुळजापुर म्हणून काम 
पाहातील . 


जर श्री.आर.एन.गायकवाड , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापुर 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


२५ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १.श्री.बी.एन.आरबाड, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
परंडा यांचे पत्र जा.क्र ३६४/ १ ९ , दिनांक २० एप्रिल, २०१ ९ अन्वये प्रप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि /(प्रशा) ३०१६/ २०१९ :-श्री.बी.एन.आरबाड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर,व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , परंडा यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक २२ एप्रिल , २०१ ९ ते दिनांक २४ एप्रिल २०१९ या 
( ०३ ) तीन दिवसांचा कार्यभार हा श्री.एस.एस बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , परंडा यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारात घेता 
श्री.बी.एन. आरबाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , परंडा यांची दिनांक २२ एप्रिल २०१९ ते दिनांक २४ 
एप्रिल २०१९ या ( ०३) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१, मधील नियम- ५० नुसार , मंजूर करण्यात येवुन , 
दिनांक २१ एप्रिल , २०१९ रोजी ते दिनांक २१ एप्रिल ,२०१९ रोजीचे 
सी.आय.एस.प्रशिक्षण संपल्यानंतर पासून ते दिनांक २५ एप्रिल २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.बी.एन.आरबाड , हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , परंडा म्हणून काम पाहातील. 

जर श्री.बी.एन.आरबाड , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , परंडा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.बी.एन.आरबाड, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , परंडा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.एस.एस.बुद्रुक , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर परंडा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद , २२ एप्रिल , २०१९ . 

ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


( दोन ) 


श्री.आर.एन.गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग,तुळजापुर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.टी.पी.माटे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर ,व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापुर यांच्याकडे ठेवण्यात 


येतो . 


उस्मानाबाद , १६ एप्रिल , २०१९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


२७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १.श्री.एम , बी कुडते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर ,कळंब यांचे पत्र जा.क्र १६४७ / १९ , दिनांक १५ एप्रिल, २०१९ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 


५२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१ ९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


न्यायदंडाधिकारी , परंडा , यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारात 
घेता श्री.एस.एस.बुद्रुक, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर ,परंडा यांची दिनांक 
२८ मार्च, २०१९ ते दिनांक ३० मार्च २०१९ या (०३ ) तीन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम- ५० 
नुसार ,( रजेपुढील दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या एक दिवसांच्या 
सुट्टीच्याफायद्यासह ) अपवादात्मक परिस्थीतीमुळे विशेष बाब म्हणुन मंजूर 
करण्यात येवुन, दिनांक २७ मार्च,२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन 
ते दिनांक ०१ एप्रिल,२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.एस.बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, परंडा म्हणून काम पाहातील . 


क्र.काव्यावि/( प्रशा )२९ ७१/ २०१९:-श्री.एम.बी.कुडते , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, कळंब यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक १८ एप्रिल , २०१९ ते दिनांक २८ एप्रिल २०१ ९ या ( ११ ) आकरा 
दिवसांचा कार्यभार हा श्री.एम.डी.ठोंबरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर ,व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, कळंब , यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती 
विचारात घेता श्री.एम.बी.कुडते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, कळंब यांची दिनांक २० एप्रिल २०१९ ते 
दिनांक २६ एप्रिल २०१९ या (०७) सात दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार,(रजेमागील 
दिनांक १८ व १९ एप्रिल २०१९ आणि दिनांक २७ व २८ एप्रिल २०१ ९ या 
चार दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) दिनांक २१ एप्रिल २०१९ रोजीच्या 
सी.आय.एस.प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्याच्या अटीवर मंजूर करण्यात 
येवुन , दिनांक १७ एप्रिल,२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक 
२९ एप्रिल ,२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.बी.कुडते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , कळंब म्हणून काम पाहातील . 

जर श्री.एम.बी.कुडते , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , कळंब म्हणून 
कार्यरत राहिले असते. 


जर श्री.एस.एस.बुद्रुक , हे सदरील रजेवर गेलेनसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर,परंडा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन) 


श्री.एस.एस.बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , परंडा यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री.बी.एन.आरबाड, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , परंडा , यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , २८ मार्च, २०१ ९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२ ९ 


( दोन ) 
श्री.एम.बी.कुडते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.एम.डी.ठोंबरे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, कळंब यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/ २०१८.दिनांक 
१५.०४.२०१९ . 


उस्मानाबाद , १७ एप्रिल , २०१९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


२) श्री.पी.एस.सोनकांबळे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, उदगीर यांची दिनांक ०२.०४.२०१ ९ ते दिनांक ०४.०४.२०१९पर्यंतची 
( ०३) दिवसांची अर्जित रजेचा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


२८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


पहा:- १.श्री.एस.एस.बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , परंडा 
यांचे पत्र जा.क्र २६५ / १९ , दिनांक १ ९ मार्च, २०१ ९ अन्वये प्रप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)२२४४/ २०१९:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 
हया श्री.पी.एस.सोनकांबळे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, उदगीर यांची दिनांक ०२.०४.२०१९ ते 
०४.०४.२०१९ पर्यंतची (०३) तीन दिवसांची अर्जित रजा ,मंजूर करीत 
आहेत . तसेच दिनांक ०१.०४.२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वळेनंतर पासून 

ते 
दिनांक ०५.०४.२०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


क्र.काव्यावि /(प्रशा)२४५०/ २०१९:-श्री.एस.एस.बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , परंडा यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २८ मार्च, २०१९ ते दिनांक 
३१ मार्च २०१९ रोजीचा ( ०४ ) चार दिवसांचा कार्यभार हा 
श्री.बी.एन.आरबाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

स्तर , व अतिरिक्त 

मुख्य 


श्री.पी.एस.सोनकांबळे ,रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याच्या 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री.पी.एस.सोनकांबळे,रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , जून ६-१२ , २०१ ९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


५२५ 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री.पी.एस.सोनकांबळे , अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्याचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


आदेश 


लातूर , ३० मार्च, २०१९ . 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)२२४७/ २०१९:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 
ह्या श्रीमती व्ही.डी.भोसले , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग 
न्यायदंडाधिकारी , औसा यांची दिनांक ०८.०४.२०१९ ते १०.०४.२०१९ 
पर्यंतची ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत . तसेच 
त्यांना उपरोक्त कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 


वृषाली व्ही . जोशी , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,लातूर . 


आहे . 


३० 


श्रीमती व्ही.डी.भोसले , ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्याचेपुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती व्ही.डी.भोसले , ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी 
औसा, या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ दिनांक 
१५.०४.२०१९ . 

२) श्रीमती व्ही.एस.मोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर ,अहमदपूर यांची दिनांक २८.०३.२०१९ ते दिनांक ३०.०३.२०१९पर्यंतची 
( ०३) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


श्रीमती व्ही.डी.भोसले , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , ०८ ,एप्रिल २०१९ . 


वृषाली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


वर्ग, 


३२ 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)२२३१/ २०१९:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 
हया श्रीमती व्ही.एस.मोरे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथम 
अहमदपूर 

यांची दिनांक २८.०३.२०१९ ते ३०.०३.२०१९ पर्यंतची 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा,रजेच्या पुढे दिनांक ३१.०३.२०१९ रोजी 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत. 

श्रीमती व्ही.एस.मोरे ,रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्याचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती व्ही.एस.मोरे , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी 
अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती व्ही.एस.मोरे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्याचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४४३ / २०१८.दिनांक 
२१.० ९ .२०१८ . 


२) श्री आर.डी.पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-२ , लातूर यांची दिनांक 
२९ .११.२०१८ ते दिनांक ०१.१२.२०१८ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


लातूर , २ ९ मार्च, २०१ ९ . 


आदेश 


वृषाली व्ही . जोशी, 


, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,लातूर. 


३१ 


क्र.काव्यावि/(प्रशा) ३९ ८० / २०१९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्री आर.डी.पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -२, व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश लातूर यांची दिनांक २९ .११.२०१८ ते ०१.१२.२०१८ पर्यंतची 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०२.१२.२०१८ 
रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयाच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना दिनांक २८.११.२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते 
दिनांक ०३.१२.२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री आर.डी.पाटील , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३ / २०१८.दिनांक 
१५.०६.२०१ ९ . 

२ ) श्रीमती व्ही.डी.भोसले, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , औसा 
यांची दिनांक ०८.०४.२०१९ ते दिनांक १०.०४.२०१९ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री आर.डी.पाटील , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -२, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर , या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


५२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री आर.डी.पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्याचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.० ९ .२०१८ संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


लातूर , २८ ,नोव्हेंबर २०१८ 


आदेश 


वृषाली व्ही . जोशी, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,लातूर . 


क्र.काव्यावि/(प्रशा) २१६३/ २०१९:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्रीमती व्ही.डी.भोसले , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ट स्तर व 
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, औसा यांची दिनांक २८.०३.२०१९ ते ३०.०३.२०१९ 
पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ३१.०३.२०१ ९ 
रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना उपरोक्त कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 


३३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४४३/२०१८ दिनांक 
२१.० ९ .२०१८ . 


श्रीमती व्ही.डी.भोसले, ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


२ ) श्रीमती एस.वाय शेख, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, लातूर यांची दिनांक २१.११.२०१८ रोजीची ( ०१ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


श्रीमती व्ही.डी.भोसले , ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 
औसा , या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल. 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्रीमती व्ही.डी.भोसले , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्याचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


लातूर , २७,नोव्हेंबर २०१९ . 


वृषाली व्ही . जोशी , 


क्र.काव्यावि /( प्रशा) ३९ ३९ / २०१८:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्रीमती एस.वाय.शेख, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक 
२१.११.२०१८ रोजीची (०१) एक दिवसांची अर्जित रजा ,कार्यात्तर मंजूर 
करीत आहेत . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


श्रीमती एस.वाय.शेख, ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


३५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती एस.वाय.शेख , ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर ,व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात आली होती . 


पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४४३/ २०१८.दिनांक 
२१.० ९ .२०१८ . 


श्रीमती एस.वाय.शेख, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्याचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.० ९ .२०१८ संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता . 


२) श्री.वाय.पी. मनाठकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , लातूर 
यांची दिनांक ०८.०२.२०१ ९ ते दिनांक १२.०२.२०१ ९ पर्यंतची (०५ ) 
दिवसांची परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणावरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती 
अर्ज . 


लातूर , २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 


वृषाली व्ही . जोशी, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


४) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


३४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/२०१८ दिनांक 
१५.०६.२०१८ . 

२) श्रीमती व्ही.डी.भोसले , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ट स्तर औसा 
यांची दिनांक २८.०३.२०१९ ते दिनांक३०.०३.२०१९ पर्यंतची ( ०३) दिवसांची 


क्र.काव्यावि/(प्रशा) ११२५ / २०१९:- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
ह्या श्री.वाय.पी. मनाठकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१,व सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक ०८.०२.२०१९ ते १२.०२.२०१९ पर्यंतची 
( ०५) दिवसांच्या वैद्यकिय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर 
मंजूरी देत आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


५२७ 


३७ 


. 


श्री.वाय.पी. मनाठकर, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री.वाय.पी. मनाठकर ,हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश लातूर , या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 

श्री.वाय.पी. मनाठकर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्याचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.० ९ .२०१८ संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता . 


लातूर , २० फेब्रुवारी २०१९ . 


वृषाली व्ही . जोशी, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा: - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/ २०१८.दिनांक 
१५.०६.२०१८ . 

२) श्री . यु.बी.काळपगार ,दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर, देवणी 
यांची दिनांक १९ .०४.२०१९ ते दिनांक २०.०४.२०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र.काव्यावि /( प्रशा) २६५३/ २०१९:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 
ह्या श्री.यु.बी.काळपगार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,व प्रथम वर्ग 
न्यायदंडाधिकारी , देवणी यांची दिनांक १ ९.०४.२०१९ ते २०.०४.२०१ ९ 
पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १७.०४.२०१९ व 
दिनांक १८.०४.२०१९ रोजी अनुक्रमे महावीर जयंती व लोकसभा निवडणुक 
तसेच रजेच्या पुढे दिनांक २१.०४.२०१ ९ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १६.०४.२०१९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २२.०४.२०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

श्री.यु.बी.काळपगार , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री.यु.बी.काळपगार ,हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी देवणी, या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री.यु.बी.काळपगार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्याचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 
लातूर , १६ एप्रिल, २०१९ . 

वृषाली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


३६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४४३ / २०१८.दिनांक 
२१.० ९ .२०१८ . 

२) श्रीमती एस.डी.कंकणवाडी,६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर लातूर यांची दिनांक २७.०३.२०१ ९ या ( ०१ ) दिवसांची परावर्तीत 
रजा वैद्यकिय कारणावरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 

४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


३८ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


संदर्भ : - पोलीस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र.पो.अ.कार्या/ द.वि.सेल / 
मनाई - आदेश / १३९ / २०१ ९ दिनांक १४/ ०४/ २०१ ९ . 


( फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे ) 


आदेश 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ २३४३/ २०१९ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
ह्या श्रीमती एस.डी.कंकणवाडी,६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांच्या दिनांक २७.०३.२०१ ९ 
या ( ०१ ) दिवसांच्या वैद्यकिय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस 
कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 

श्रीमती एस.डी.कंकणवाडी , ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर 
त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्रीमती एस.डी.कंकणवाडी , ह्या रजेवरुन परत न आल्यास 
त्यांची नियुक्ती ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर , या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्रीमती एस.डी.कंकणवाडी, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्याचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.० ९ .२०१८ 
च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता. 


जा.क्र .२०१७/एमएजी-३ / सीआर-०७ : ज्याअर्थी पोलिस अधिक्षक 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र.पो.अ.कार्या/ द.वि.सेल/ मनाई/ १३९ / 
२०१ ९ दिनांक १४/ ०४/ २०१ ९ अन्वये आगामी लोकसभा निवडणुक प्रक्रिया 
सन २०१९ , डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव , श्रीराम नवमी जयंती, 
महरवीर जयंती ,महारष्ट्र दिन ,बुध्द पोर्णिमा , या काळात दहशतवादी कारवायांना 
प्रतिबंध करण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था आबाधीत राखण्यासाठी 
खालील नमुद मुद्या क्रमांक ०१ त ०७ चे अनुषंगाने उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
मनाई आदेश लागु करण्याची आवश्यकता असल्याने फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे मनाई आदेश लागु होणेस विनंती केली 
आहे . 


लातूर , ०३ एप्रिल , २०१ ९ . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,लातूर . 


त्याअर्थी सर्व जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था आबाधीत राखण्यासाठी 


५२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१ ९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


खालील मुद्या क्र .१ ते ०७ चे संदर्भात फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू करण्याची 
आवश्यकता असल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची माझी 
खात्री झाली आहे . 


१. मौजे कानेगांव ता लोहारा येथल चालू असलेल्या वादावरुन सवर्ण व 
दलित समाजामध्ये कायदा व सुव्यवस्था चा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

२. सध्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात डॉ.बाबासाहेब जयंती उत्सव चालू 
असुन त्याअनुषंगाने सर्वत्र मिरवणुकांचे आयोजन करण्यात येते . 

३. दिनांक २८ / ०४ / २०१९ ते ०५ /०५२०१ ९ या कालावधीत मौजे तेर 
ता.जि.उस्मानाबाद येथील श्री.संत गोरोबा काका यात्रा संपन्न होणार आहे . 


त्या अर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, उस्मानाबाद फौजदारी 
संहिता १९ ५३ कलम चे १४४ अन्वये उक्त परिसरात खालील बाबी करण्यास 
मनाई करीत आहे 


१. उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोणत्याही व्यक्तिलाकिरायाने /भाडयाने ठेवताना 
मालक ,लॉज चालक , धर्मदाय संस्था,विश्रामगृह, भक्तनिवास, धर्मशाळा चालक / 
मालक यांनी वास्तव्यास राहणा- या व्यक्तीचे ओळखपत्र व निवासाचा पत्ता 
याबाबत माहिती संबंधीत पोलीस स्टेशनला न देता भाडयाने/किरायाने 
ठेवण्यास मनाई करीत आहे . 


४. दिनांक ३० /०४/ २०१ ९ ते दिनांक ०२ / ०५/ २०१ ९ या कालावधीत मौजे 
सोनारी ता.परंडा जि.उस्मानाबाद येथील श्री.काळभैरवनाथ देवस्थान यात्रा 
संपन्न होणार आहे . 


२. उस्मानाबाद जिल्हयात कोणत्याही व्यक्तिला कोणत्याही दुय्यमप्रती 
मोटार वाहनांच्या खरेदी-विक्री , जूने वाहन भंगार मध्ये खरेदी - विक्री बाबत 
संबंधीत पोलीस स्टेशनला माहिती न देला खरेदी विक्री करण्यास मनाई 
करीत आहे . 


५. दिनांक ०१ मे रोजी महाराष्ट्र दिन साजरा होणार आहे . 

६. दिनांक ०६ / ०५/ २०१९ रोजी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 
( परंपरेने ) साजरी होणार आहे. 

७. दिनांक ०७/ ०५ /२०१९ रोजी बसवेश्वर जयंती, परशुराम जयंती , 
अक्षय्यतृतीया हे सण साजरे होणार आहे. 

८. उस्मानाबाद जिल्ह्यात पर्जन्यमान कमी झाल्याने दुष्काळी परिस्थीती 
असुन, पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा व चारा छावण्याकरीता विविध पक्ष 
संघटना यांचे कडुन आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 


३.3आक्षेपार्ह सिडी/ गाणे वाजविल्यामुळे जातीय धार्मिक तेढ निर्माण 
होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यात कोणत्याही कार्यक्रमात अथवा कोणत्याही 
ठिकाणी आक्षेपार्ह सीडी/ गाणी / संगीत वाजविण्यास मनाई करीत आहे . 


४. अवैध सिम कार्ड विक्री करण्यास व अवैध स्फोटक साठा बाळगण्यास 
मनाई करीत आहे . 


५. मागील एक महिन्यात विक्री केलेल्या सिमकार्ड धारकांची माहिती 
सादर करणे बंधनकारक राहिल . 


तसेच विविध संघटना यांच्या वतीन त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 
मोर्चे,धरणे, संप, शेतकरी आत्महत्या या कारणामुळे आचानकपणे आंदोलने 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . म्हणुन वरील धार्मिक सण/ 
उत्सव आंदोलनात्मक कार्यक्रम जिल्ह्यात शांततेत पार पाडण्याकरीता तसेच 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी दिनांक २२ /०४ / २०१९ रोजीचे 
सकाळी ०६.०० ते दिनांक ०६ / ०५/ २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ )व(३) प्रमाणे 
शस्त्रबंदी व ३७ (३ ) प्रमाणे जमाव बंदी आदेश संपुर्ण उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
जारी होणेस विनंती केली आहे . 


६. सायबर कॅफे मालकास आपली ओळख पटविल्याशिवाय कोणत्याही 
व्यक्तीस सायबर कॅफेचा वापर करण्यास मनाई करीत आहे . 

७. शोभेची दारु विनापरवाना साठा तसेच ड्रोनचा विना परवाना वापर 
करण्यास मनाई करीत आहे. 


हा आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या हद्यीत दिनांक १६/ ०४/ २१० ९ 
रोजीचे ००.०५ ते दिनांक ३०/ ०५/ २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत लागू 
राहतील . 

हा आदेश आज दिनांक १५/ ०४/ २०१९ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे . 

राजेंद्र खंदारे , 


त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१( १९ ५१ चा अधिनियम 
२२ ) चे कलम ३७ ( १) व(३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 
वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , याव्दारे असे 
आदेश देत आहे की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या व्यक्ती खेरीज अन्य 
कोणत्याही व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास 


: 


१ ) शस्त्र, लाठया ,काठया ,बंदुका ,तलवारी ,चाकू ,रिव्हॉल्वर इत्यादी जवळ 
बाळगता येणार नाहीत . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 


३९ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम ३७ (१ )व( ३)प्रमाणे बंदी 
आदेश . 


२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

३) कोणतेही क्षार ,द्रव पदार्थ,स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

४) दगड, क्षेपणास्त्रे,किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे , जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत ,वाहून नेता येणार नाहीत. 

५ ) कोणत्याही व्यक्तिस आवेशी भाषणे अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला 
करता येणार नाहीत . 

६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता याबाधा येईल अशी किंवा अराजकता माजेल 
अशी चित्रे, नकाशे घोषणा फलके, चिन्हे किंवा अशी कोणतीही वस्तु जवळ 
बाळगता येणार नाही. 


जा.क्र .२०१७/ एमएजी-३ / सीआर -०७ : ज्याअर्थी पोलिस अधिक्षक 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा.क्र.जिविशा/ बंदी आदेश / २२४६ / 
२०१९ उस्मानाबाद , दिनांक २० / ०४/ २०१९ अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात 

खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित असल्याचे कळविले आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२, शके १९ ४१ 


५२ ९ 


७ ) व्यक्तीचेकिंवा त्यांच्या प्रतिकृतींचे/ प्रतिमांचे प्रदर्शन करता येणार 


नाही . 


८ ) व्यक्तीकिंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्देशाने 
वाद्य वाजवणार नाहीत , सभा घेणार नाहीत . 


शहरांत येणा - या खाजगी बसेस / ट्रॅव्हल्स , सहा आसनी ऑटोरिक्षा,मिनी 
डोअर , काळी -पिवळी टॅक्सी यांना खादी ग्रामोद्योग व खालसा हायस्कूल 
मध्ये असलेल्या श्री सत्येंद्र शिवराम जिंदम यांची जागा स.नं. ९ १ सीटीएस 
नं .११३०३ च्या पुढे शहरात येण्यास प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे . 

४. लोहा येथून आंबेडकर चौक ,नवीन पुल मार्गे शहरांत येणा- या 
खाजगी बसेस /ट्रॅव्हल्स, सहा आसनी ऑटोरिक्षा,मिनी -डोअर , काळी-पिवळी 
टॅक्सी यांना शहरात येण्यास प्रवेशबंदी करण्यात आली होती. 


हा आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्या चे हद्दीत दिनांक २२ /०४/ २०१९ 
रोजीचे सकाळी ०६.०० ते दिनांक ०५ / ०५/ २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो 
( दोन्ही दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 

आणखी असेही आदेश देत आहे, की , सार्वजनिक शांतता व 
सुव्यवस्थेसाठी खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे, त्याअर्थी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १९ ५१( १९ ५१ चा अधिनियम २२ ) चे कलम ३७ ( १ )व( ३ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर 
जिल्हयादंडाधिकारी उस्मानाबाद , उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कोणत्याही सडकेवर 
किंवा सार्वजनीक ठिकाणी एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना 
एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास मनाई करीत आहे. आणि 
असेही आदेशीत करीत आहे की , शासकीय कामावरील कोणतेही पोलीस 
अधिकारी, कर्मचारी किंवा शासनाचे अधिकारी ,कर्मचारी, अंत्ययात्रा, धार्मिक 
कार्यक्रम यास हे आदेश लागू राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना / 
सभांना परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , उपअधिक्षक मंडळ 
पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरिक्षक यांना राहतील. 


वरिल प्रमाणे वाहनांना प्रवेशबंदी मध्ये नमूद संदर्भीय अधिसूचनेच्या 
केवळ वरील वेळेत बदल करुन प्रवेशबंदीची वेळ सकाळी ० ९.०० त संध्याकाळी 
२१.०० वाजेपर्यंत याद्वारे करण्यात आली आहे . तसेच इतर अटी व शर्ती 
पुर्वीप्रमाणे कायम राहतील . 

त्याअर्थी मी अरुण डोंगरे ( भा.प्र.से ) जिल्हाधिकारी तथा 
जिल्हादंडाधिकारी, नांदेड मला महाराष्ट्र मोटार वाहन कायदा १ ९ ८८ त 
कलम ११५ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन सर्वसामान्य 
नागरिकांच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने व जनहितार्थ नांदेड शहरांतील वाहतूक 
व्यवस्था सुरळीत व सुरक्षित ठेवण्याच्यादृष्टीनेतसेचकायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निमाण होऊ नये म्हणुन खाजगी बसेस /ट्रॅव्हल्स , सहा आसनी 
ऑटोरिक्षा मिनी- डोअर , काळी-पिवळी टॅक्सी यांना नांदेड शहरामध्ये वरील 
प्रमाणे प्रवेश बदी आदेशीत करण्यात येते . 


. 


अधिसुचना आज दिनांक १३/ ०२/ २०१९ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
निर्गमित करण्यात आली आहे . 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक २२/ 
०४/ २०१९ रोजीचे सकाळी ०६.०० ते दिनांक ०५/ ०५/ २०१९ रोजीचे २४.०० 
वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 

हे आदेश आज दिनांक २२ / ०४/ २०१९ रोजी माझे सही व या 
कार्यालयाचेशिक्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 

राजेंद्र खंदारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 


दुर्वाचणीय , 


जिल्हादंडाधिकारी नांदेड . 


४१ 


४० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- १ ) श्री . एस.जी. वेदपाठक ,जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक १३.०५.२०१ ९ ते १६.०५.२०१९ 
रोजीची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 


आदेश . 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादाधिकारी यांजकडून , 
वाचा : या कार्यालयाची समक्रमांकीत अधिसूचना दिनांक २२.०३.२०१२ . 

अधिसुचना 
क्र .२०१२ / आरबी -१/ डे-२/ टे-५ / १/सिआर-१४ ज्याअर्थी, नांदेड 
शहराची वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाढणा- या वाहनांच्या संख्येमुळे वारंवार 
वाहतूकीची कोंडी निर्माण होऊन वाहतूक समस्या वाढत असल्यामुळे खाजगी 
प्रवासी वाहतूक करणा- या ट्रॅव्हल्स / लक्झरी बसेस , जड वाहने , सहा आसनी 
ऑटोरिक्षा,मिनीडोअर , काळी-पिवळी टॅक्सी या वाहनांना गर्दीच्या ठीकाणी 
या पुर्वी सकाळी ०८.०० ते रात्री २२.०० वाजेपर्यंत संदर्भीय अधिसुचनेनुसार 
खालील प्रमाणे बंदी घालण्यात आलेली आहे. 


आदेश 


क्र ./प्रशा/ ४३०२/ २०१९:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्री . एस.जी. वेदपाठक ,जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक १३.०५.२०१ ९ ते १६.०५.२०१९ पर्यंतची ( ०४) चार 
दिवसांची अर्जित रजा, मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करीत 
आहेत . 


१. पुर्णा जि.परभणी व मालेगांव जि.नांदेड येथून शहरांत येणा- या 
वरील वाहनांना तरोडेकर चौकाचे ( राज हॉटेल ) पुढे शहरात येण्यास 
प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस.जी. वेदपाठक , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-१ काम 
करीत राहिले असते . 


२. अर्धापूर भोकर फाटा मार्गे शहरात येणा- या खाजगी बसेस / ट्रॅव्हल्स, सहा 
आसनी ऑटोरिक्षा मिनी-डोअर काळी -पिवळी टॅक्सी यांना नवीन मोंढा टी 
पॉईटचे ( दांतीवाला पेट्रोल पंपाच्या अलीकडे) पुढे शहरांत येण्यास प्रवेशबंदी 
करण्यात आली आहे . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस.जी. वेदपाठक ,जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, म्हणुन जिल्हा न्यायालयात 
काम करतील . 


३. देगलूर नायगांव ,मुखेड ,लोहा , येथून धनेगांव फाटा जुना पूल मार्गे 


५३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचे तसेच त्यांचेकडे ठेवण्यात आलेले मा . प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, जालना यांचे न्यायालयाचे न्यायीक व प्रशासकीय तातडीचे 
कामकाज श्री.आर.एन. प्रधान,जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन उपरोक्त प्रमाणे कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात 
आली आहे . 
जालना , १३ मे २०१ ९ . 

दुरर्वाचणीय , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना. 


४२ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम ३७ (१ )व(३) प्रमाणे बंदी 
आदेश 

आदेशा 
जा.क्र .२०१७/ एमएजी-३ / सीआर -०७ : ज्याअर्थी पोलिस अधिक्षक 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा.क्र.जिविशा/ बंदी आदेश/ २५५१ / 
२०१९ उस्मानाबाद , दिनांक ०३/ ०५/ २०१९ अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात्त 
खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित असल्याचे कळविले आहे . 

१.मौजे कानेगांव ता लोहारा येथल चालू असलेल्या वादावरुन सवर्ण व 
दलित समाजामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

२. दिनांक ०७/ ०५ / २०१ ९ रोजी बसवेश्वर जयंती ,अक्षय्यतृतीया , परशुराम 
जयंती , हे सण उत्सव उस्मानाबाद जिल्ह्यात सर्वत्र साजरे होणार आहेत . 
तसेच मुस्लीम धर्मियांचा रमजान समारंभ ( रोजे ) होत आहेत . 

३. दिनांक १४/ ०५/ २०१९ रोजी रोजी छत्रपती संभाजी महाराज जयंती 
साजरी होणार आहे . 

४. दिनांक १८/ ०५/ २०१ ९ रोजी बुध्द पोर्णिमा उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
सर्वत्र साजरी होणार आहे . 

५. उस्मानाबाद जिल्ह्यात पर्जन्यमान कमी झाल्याने दुष्काळी परिस्थीती 
असुन, पिण्याचे पाणी , जनावरांचा चारा व चारा छावण्याकरीता विविध पक्ष 
संघटना यांचे कडुन आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 
तसेच विविध संघटना यांच्या वतीन त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 
मोर्चे,धरणे,संप, शेतकरी आत्महत्या या कारणामुळे आचानकपणे आंदोलने 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . म्हणुन वरील धार्मिक सण/ 

सव आंदोलनात्मक कार्यक्रम जिल्ह्यात शांततेत पार पाडण्याकरीता तसेच 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी दिनांक ०७/०५/ २०१९ रोजीचे 
सकाळी ०६.०० ते दिनांक २१ / ०५/ २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजेपावतो ( दोन्ही 
दिवस धरुन )महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) प्रमाणे 
शस्त्रबंदी व ३७ ( ३) प्रमाणे जमाव बंदी आदेश संपुर्ण उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
जारी होणेस विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१( १ ९ ५१ चा अधिनियम 
२२ ) चे कलम ३७ ( १) व( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 
वापर करुन मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , याव्दारे असे 
आदेश देत आहे की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या व्यक्ती खेरीज अन्य 
कोणत्याही व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास 


१) शस्त्र , लाठया ,काठया ,बंदुका ,तलवारी,चाकू,रिव्हॉल्वर इत्यादी जवळबाळगता 
येणार नाहीत . 
२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज बाळगता 
येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 
३ ) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ,स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 
४) दगड, क्षेपणास्त्रे,किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे , जवळ बाळगता येणार नाहीत 
किंवा ठेवता येणार नाहीत,वाहून नेता येणार नाहीत . 
५ ) कोणत्याही व्यक्तिस आवेशी भाषणे अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला 
करता येणार नाहीत . 
६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता माजेल 
अशी चित्रे, नकाशे घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही वस्तु जवळ 
बाळगता येणार नाही. 
७ ) व्यक्तीचेकिंवा त्यांच्या प्रतिकृतींचे / प्रतिमांचे प्रदर्शन करता येणार नाही . 
८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्देशाने वाद्य 
वाजवणार नाहीत, सभा घेणार नाहीत . 
हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ०७/ ०५ / २०१ ९ रोजीचे 
सकाळी ०६.०० ते दिनांक २० / ०५/ २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 

आणखी असेही आदेश देत आहे, की , सार्वजनिक शांतता व 
सुव्यवस्थेसाठी खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे, त्याअर्थी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( १९ ५१ चा अधिनियम २२) चे कलम ३७ ( १) व(३ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर 
जिल्ह्यदंडाधिकारी उस्मानाबाद , उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कोणत्याही सडकेवर 
किंवा सार्वजनीक ठिकाणी एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना 
एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास मनाई करीत आहे आणि 
असेही आदेशीत करीत आहे की ,शासकीय कामावरील कोणतेही पोलीस 
अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासनाचे अधिकारी , कर्मचारी, अंत्ययात्रा, धार्मिक 
कार्यक्रम यास हे आदेश लागू राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना / 
सभांना परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक, उपअधिक्षक मंडळ 
पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरिक्षक यांना राहतील . 

हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक ०७ / 
०५ / २०१ ९ रोजीचे सकाळी ०६.०० ते दिनांक २० /०५/ २०१९ रोजीचे २४.०० 
वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन) अंमलात राहतील. 

हे आदेश आज दिनांक ०७/ ०५ / २०१ ९ रोजी माझे सही व या 
कार्यालयाचेशिक्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 

राजेंद्र खंदारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 


४३ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 
क्र..२०१९ / उविअवै/ नवनगरे/ कावि-११७४ :- महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग 
नवनगरे ( कृषी समुध्दी केंद्र) जमीन एकत्रिकरण योजनेचा उद्देश घोषित 
करण्या बाबत प्रारंभिक अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र गुरुवार ते 
बुधवार , 

जानेवारी २४-३०,२०१९ माघ- ४-१० शके १ ९ ४० भाग एक - औरंगाबाद 
विभागीय पुरवणी प्रसिध्द करण्यात आली आहे . सदर अधिसुचनेत पृष्ठ 
क्र . १०३. वर अनुक्रमांक १२३ ते १४५ समोर मुद्रांकन चुकीचे गावाचे नाव 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १ ९ ४१ 


५३१ 


" 


घायगाव असे छापण्यात आले आहे. ते " घायगांव .. ऐवजी " जांबरगाव 
असे वाचण्यात यावे अधिसुचनेतीले इतर मजकुरात काहीही बदल नाही . 
वैजापूर २९ /०५/ २०१९ 

सक्षम प्राधिकारी तथा , 
उपविभागीय अधिकारी वैजापूर. 


४४ 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून सुधारीत अंतिम अधिसूचना 


अ TTT 


त्या अर्थी, सदरची ८ गावे हदगाव तालुक्यातून वगळून नांदेड 
जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यात समाविष्ट करुन यापुढे अर्धापूर तालुक्यात 
असणारी गावे, तलाठी साझे व महसुल मंडळाची अंतिम अधिसूचना शासन 
राजपत्रात दिनांक ०२/ ०५/ २०१९ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे . 

परंतू , अर्धापूर तालुका महसुल मंडळाच्या अंतिम अधिसूचनेमध्ये 
तलाठी साझा चाभरा ऐवजी सिबदरा म . हा तलाठी साझा नजरचुकीने नमूद 
करण्यात आलेला आहे. तरी सदर अधिसूचनेमध्ये तलाठी साझा सिबदरा म . 
ऐवजी चाभरा हा तलाठी साझा असे वाचावे . 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
४१) यांचे कलम ४, पोट कलम २ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि 
त्याबाबतीत त्यास समर्थन करण्या - या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन 
आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४ ) अन्वये पूर्व प्रसिध्दीनंतर नांदेड 
जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील सदरची ८ गावे वगळून अर्धापूर तालुक्यात 
समाविष्ट करण्यात आलेली आहे . यापुढे अर्धापूर तालुक्यातील मंडळाचे 
नाव, व मंडळामधील समाविष्ट तलाठी साझे खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे 
विनिर्दिष्ट करीत आहे: 


दिनांक २७/ ०५/ २०१९.- ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग , यांचेकडील पत्र क्रं . आरईएन ४२/ १०९ / १० / प्र.क्र .४/ म -१० दिनांक 
१५ जानेवारी २०१९ अन्वये नांदेड जिल्ह्यातील १) चाभरा २) चोरंबा ( ना ) 
३ ) निमगांव ४) खैरगांव ५ ) सोनाळा ६ ) चाभरा तांडा ७ ) रोडगी व ८ ) 
निळकंठ वाडी ही गांवे हदगाव तालुक्यातून वगळून नांदेड जिल्ह्यातील 
अर्धापूर तालुक्यात समाविष्ट करण्याबाबत अंतिम अधिसूचना दिनांक ०२/ 
०१/ २०१९ रोजी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली 
अधिसूचना या कार्यालयास प्राप्त झालेली आहे. 


अ.क्रं . 


अनुसूची 
तालुक्याचे नावः- अर्धापूर 
मंडळाचे नाव 

मंडळा अंतर्गत समाविष्ठ 
असलेल्या साझांची नावे 
अर्धापूर 
अर्धापूर पुर्व बाजू 

लहान 
अर्धापूर 


०१ 


०२ 


०३ 


०४ 


पार्डी म . 
लोणी बु . 


०५ 


०६ 


चेणापूर 
निमगाव 


०७ 


०८ 


चाभरा 


० ९ 


दाभड 
येळेगाव 


१० 


११ 


देगांव बु . 


१२ 


बारसगांव 


१३ 


दाभड 


खैरगाव बु . 


१४ 


१५ 


१६ 


पिंपळगांव म . 
मालेगाव 
उमरी 
कामठा बु . 
गणपूर 
देळूब बु . 


१७ 


१८ 


मालेगाव 


१ ९ 


२० 


मेंढला बु . 


( अरुण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड , 


५३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१३ ( ज्याचा उल्लेख यापुढे “ उक्त नियम" असा 
करण्यात येईल ) यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याने व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमा 
खालील जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , वसमत यांना पदनिर्देशीत 
केलेले आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गाव सिध्देश्वर ता . औंढा ( ना .) जि . हिंगोली 
अ.क्र . 

भूसंपादन क्र . संपादीत करावयाचे क्षेत्र 


१ 


२२० 


०.०८ 


२ 


२२१ 


१.९ २ 


एकुण क्षेत्र 


२.०० 


अनुसूचि दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत विवरण 


४५ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भूमिसंपादन , पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये समुचित शासनाने 
वापरावयाच्या नमुन्यामधील मार्गदर्शक तत्वांसंदर्भातील कलम ११ 

खालील अधिसूचना 
जा.क्र .२०१९/लिगोइं/प्र.क्र.०१ - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाने 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात येईल ) याच्या कलम 
३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व 
वनविभाग क्र . संकिर्ण -१ ९/ २०१४/ प्र.क्र .७७/भाग-२/ अ -२ दि .१९ .० ९ .२०१५ 
अन्वये (यात पुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला 
आहे ) असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमांचे कलम ३ 
च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या, जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा समुचित शासन मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या , हिंगोली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात 

पढे ज्यांचा निर्देश " उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे ) 
भारत सरकार , अणु उर्जा विभाग यांचा लिगो इंडिया प्रकल्प ता . औंढा 
( ना ) ह्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे यांचा उल्लेख “ उक्त 
सार्वजनिकप्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा 
त्यांची गरत भासण्याची शक्यता आहे . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे 
असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी; सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी; उक्त अधिनियमांचे कलम ४३ च्या पोट 
कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त 
केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये 
दिलेला आहे . 

त्याअर्थी; आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त 
अधिनियमांच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी 
पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार 
नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतू उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीचे कारणे लेखी 
नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता 
येईल . 

परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या 
तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


प्रकल्पाचे नाव : भारत सरकार अणू ऊर्जाविभागाचा लिगो इंडिया 
प्रकल्प ता . औंढा ना . 

साठी भूसंपादन 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वैज्ञानिक प्रकल्प 
समाजालामिळणारे लाभ : आर्थिक , रोजगार व वैज्ञानिक लाभ 

अनुसूचि तीन 
भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन होत नाही म्हणून 

अनुसूचि तीन लागू नाही. 

अनुसूचि चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश 
भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही म्हणून 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाचा सामाजिक 

परिणाम निर्धारण सारांश लागु नाही 

अनुसूचि पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागू नाही 


टिप :- उक्त जमिनीबाबतचे आराखडे व तपशील उपविभागीय अधिकारी 
कार्यालय , वसमत येथे कार्यालयीन वेळेत निरीक्षण करण्यास उपलब्ध आहे . 

स्वा / 
( प्रविण फुलारी ), 

उपविभागीय अधिकारी, 
तथा भूसंपादन अधिकारी , वसमत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२ , २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


५३३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


शुक्रवार दिनांक ३१ मे २०१९ : जेष्ठ १० , 


शके १ ९ ४१ 


४६ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचा : 
१ . महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २१/ ०३/ २०१९ : फाल्गुन/ चैत्र ३० 

६ , शके १ ९ ४० /भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 
२ . पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद सिल्लोड यांचा अहवाल 

दिनांक १२.४.२०१९ . 
३ . नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन परिपत्र क्रमांकःसर्कीण-२०१६/ 

प्र.क्र .४६६/ नवि-२० , दिनांक २१.१२.२०१६ 
४ . महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम , 

१ ९ ६५ चे कलम ५१ - क ( ४ ) 
५ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची 

अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम २०१० 
६ . मा.राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . एमएनसी 

११०१/सिआर- २३, दिनांक १७ ऑगस्ट २०११ 


आदेश 
क्र .२०१ ९/ नपाप्र / नपा/ २२० ज्याअर्थी नगरपरिषद सिल्लोड सार्वत्रिक 
निवडणूक २०१९ नंतर, संदर्भ क्र .०१ अन्वये निवडून आलेल्या अध्यक्ष व 
सदस्यांचे नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहेत व पिठासीन 
अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद यांनी उक्त वाचा ३ नुसार कार्यवाही 
करून दिनांक १२.०४.२०१९ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष 
सभेत उपाध्यक्ष निवडीचा व नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्त्याबाबत सभेचा 
इतिवृत्तांत सादर केला आहे . 

त्याअर्थी मी उदय चौधरी , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद उक्त वाचा 
क्र .४,५ व ६ नुसार प्राप्त अधिकारामध्ये असे जाहिर करते की , नगरपरिषद 
सिल्लोड येथे दिनांक १२.०४.२०१९ रोजी आयोजीत विशेष सभेत खालील 
प्रमाणे दर्शविल्यानुसार नगरपरिषदेच्या नावासमोरील उमेदवार उपाध्यक्ष 
म्हणून निवडून आले आहेत तसेच नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्यात 
आले आहेत . 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नांव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव 


नियुक्त नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ . 


सिल्लोड 


श्री.अब्दुल समीर अब्दुल सत्तार 


१.श्री.क्षिरसागर प्रशांत विश्वनाथ 
२. श्री.खांडवे शंकरराव हिम्मतराव 
३. श्री.शेख सलीम आशक 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : २२.५.२०१९ 

औ. भाग १ अ ( असा .) ७ 


( उदय चौधरी) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


VARI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र .७] 


गुरुवार ते बुधवार जून , ६-१२ , २०१ ९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १ ९ ४१ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


अध्यक्ष नगर परिषद नळदुर्ग यांच्याकडुन 


जाहिर सुचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये 


ज्याअर्थी नळदुर्ग शहराची सुधारित विकास योजना नगर विकास विभागाची अधिसुचना टी.पी.एस.३४०१/ १६२/ सीआर ४३( अ )/२००१/ युडी ३० 
दि . १८ फेब्रु . २००२ अन्वये मंजुर असून ती दि . ०१/०४/२००२ पासून अमलात आली आहे . 

आणि ज्याअर्थी नळदुर्ग नगर परिषदेने खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ 
( १ ) अन्वये उक्त विकास योजना आराखड्यात फेरबदल करण्याचा पारित केला आहे. 
त्यानुसार वरील फेरबदल दर्शविणाऱ्या नळदुर्ग शहराच्या भाग नकाशावर अध्यक्ष नगर परिषद नळदुर्ग यांनी दिनांक घालुन 

स्वाक्षरी केली असून हा 
भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ नगरपरिषद कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ठेवण्यात आलेला आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ (१ ) नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र प्रसिध्द झाल्यापासून तीस (३० ) दिवसाच्या आत सदर 
बदलाबाबत ज्यांच्या सुचना / हरकती असल्यास त्यांनी अशा सुचना व हरकती लेखी स्वरुपात अध्यक्ष, नगर परिषद नळदुर्ग यांच्याकडे सादर कराव्यात . 


अ.क्र . ठराव क्र . व दि 


परिशिष्ट 
मुळ आरक्षणाचा हेतू 
सर्व्हे नं . २९ साईट नं .४ ९ 
भाजी मंडई व व्यापार संकूल 


१ 


ठराव क्र . ०६ 
दि .२६ डिसेंबर २०१८ 


नियोजीत बदल 
प्रधान मंत्री आवास योजना सर्वांसाठी 
घरे २०२२ या प्रयोजनाकरीता आरक्षण 
वगळून क्षेत्र रहिवास विभागात 
समाविष्ठ करणे. 


ठिकाण : नळदुर्ग 
दिनांक : 


श्रीमती . रेखाताई हरिदास जगदाळे , 

अध्यक्षा , 
नगर परिषद , नळदुर्ग. 


औ.भाग -१ अ - ७ 


२३ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून ६-१२, २०१९ : ज्येष्ठ १६-२२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


By PresidentMunicipal Council Naldurg 

Public Notice 


Under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning 

act 1966 


Whereas the revised development plan ofNaldurg has been sanctioned vide Government of 
Maharashtra Urban Development s Departmentnotification No. TPS 3401/ 162/CR -43 ( A )/2001/UD - 30 Dt- 18th 
Feb 2002 and it came into force from 1st April 2002. 

And Whereas ,Municipal Council, Naldurg asmentioned in appendix shown below have resolved to effect 
modification in sanction Development Plan of Naldurg under section 37 ( 1 ) ofMaharashtra Regional and Town 
Planning act, 1966 and hence the past part plan showing the above said modification which have been signed 
and dated by President,Municipal Council Naldurg hasbeen kept open for inspection of public during office hours 
on all working days in the office of the NaldurgMunicipal Council. 

Further as stipulated under section 37 (1) of said act, suggestion and objections are invited from in writing 
with respect to these modification within period of 30 days from the publication of this notice in Maharashtra 
Government Gazette , which should be addressed to the President, Municipal Council Naldurg . 

Appendix 


Sr. 
No. 


Resolution No. 
and Date 
No. 06 Dated 
26/12/2018 


Purpose of reservation Notification 
in said Dev . Plan 

Suggested Now 
Survey No. 29 Site No. 49 

Land to be included 
Vegetable Market and 

n Residential Zone 
Shopping Center 

for Implementation 

of Pradhan Mantri 
Awas Yojana 
(Homes for all 
2022 Policy) 


Place : Naldurg 


Date : 


Smt. Rekhatai Haridas Jagdale 

President, 
Municipal Council Naldurg . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


